माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवाळास (DPR) प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

कराड नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ /तां.क.१ 
शहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : (९) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 

प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ जुले, २०२१ 

(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२. 

(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ५ मे, २०२२. 

(४) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ 

रोजी झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ 

रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय 
क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. 
समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय: 

माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कराड नगर परिषदेस प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून 
हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. ३.०० कोटी किमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शहर अभियंता, 
कोल्हापूर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला होता. सदर सविस्तर 
प्रकल्प अहवालातील रू. ७७,८९,७४६.०० किंमतीची कामे वगळता उर्वरित रू 
२,३१,२८,४७०.०० किंमतीच्या कामांना संदर्भीय क्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, रू. ७७,८९,७४६.०० किंमतीचा सुधारित सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संबंधित शहर अभियंत्यांची तांत्रिक मान्यता घेवून 
प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर करण्याबाबत कराड नगरपरिषदेस कळविण्यात आले होते. 
२. त्यानुसार, कराड नगरपरिषदेने रू. ७४,२०,०००.०० किंमतीचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल शहर अभियंता, कोल्हापूर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला 
आहे. कराड नगर परिषदेने सादर केलेला प्रस्ताव मा. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, कराड 
नगरपरिषदेने सादर केलेल्या एकूण रू. ७४,२०,०००.०० किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालातील कामांना या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१९ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कराड नगरपरिषदेस नगर परिषद गटातील उच्वत्तम 
कामगिरीच्या आधारे रू 3.0 कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. या बक्षिस 
रकमेपैकी रु. १.५० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या रू २,३१,२८,४७०.०० किंमतीच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास संदर्भीय क्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. तर, उर्वरित रकमेच्या कामांना सदर शासन निर्णयान्वये शासनाने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केली असल्याने कराड नगरपरिषद यांना बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू १.५० कोटी रकमेचा 
दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा मार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. अटी वशर्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कराड 
नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व 
भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान 
संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०६१३२४२६९५०४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANDIP S KAMBLE 


(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

४) सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

६) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

७) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

८) आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 

९) मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद. 

१०) निवडनस्ती. 


जोडफ्त्र-१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२ / प्र. क्र. ५७/ तां. क्र. १ 
दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


Sr.No Description of Sub-work Estimated cost in Rs. 


१ Plants \9¥,20,000,00 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


